स्वायत्त संस्थांकरिता नवीन नियामक 
मंडळाचे (BOG) गठण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. :११ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२. 
दिनांक १३ जानेवारी, २०१६ 
२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक १९/०१/२०१८ राजी प्रसिध्द केलेली अधिसुचना 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक तंशासि/१७/ 
बीओजी/२०१८/१०७, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र. 
४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१८. 
५) शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

राज्यात कार्यरत स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर या 
शासकीय संस्था तथा वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्युट, माटुंगा, मुंबई या अशासकीय, पूर्णत: 
अनुदानित संस्था यांमधील नियामक मंडळे संदर्भाधिन क्रमांक ४ व ५ येथील शासन निर्णय व शासन 
शुध्दीपत्रक आणि त्यासोबत अनुक्रमे परिशिष्ट अ, ब, क, ड, इ, ई मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने गठीत 
करण्यात आली आहे. 


जागतिक बँक सहाय्यित केंद्र शासनाच्या तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रमाच्या तरतुदीनुसार 
स्वायत्तता दिलेल्या वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्युट, माटूंगा, मुंबई, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, पुणे, अमरावती, कराड, जळगांव, चंद्रपूर या स्वायत्त संस्थांच्या ज्या नियामक मंडळाच्या 
बैठकांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव अथवा त्यांचे नियुक्‍त 
प्रतिनिधी उपस्थित राहु हाकनार नाहीत अशा सर्व बैठकांना उपसचिव (तंत्रशिक्षण) व संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांना उपस्थित राहण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२११११२१४३२६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Bhaskarrao Avhad 

Pp fa a ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
Technical Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e09e7338f45626229cb6381e8154da93814d3127e98 


Bhaskarrao Avhad sissscoscccosczzcisn torent 
(प्रकाश भा. आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
७ मा. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
) 
) 


८) मा. सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली. 
९) मा. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 
qo) संचालक, राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक, VSR हाऊस, चतुर्थ तल, १८ अ, 
सेक्टर १६-ए, नोएडा (उ.प्र.) 
११) संचाळक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद, नवी दिल्ली 
१२) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३) संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे. 
१४) संचालक, वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्युट, माटुंगा, मुंबई. 
१५) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती. 
१६) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,कराड 
१७) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्याळय,जळगांव. 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

१९) प्राचार्य सर्व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय. 
२०) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 

२१) सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

२२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि२ 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई / निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
कुलसचिव, डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 

कुलगुरू, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

२९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई. 

३०) अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
३१) निवड नस्ती-तांशि-२ 


२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


~~ Ds ISIS <->-  ---. > <-- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


